“MAHA ARC LIMITED” ही 
कंपनी स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शासाउ- २०२२/प्र.क्र.१०/सा.उ. 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाने डबघाईला आलेल्या तसेच अवसायनात गेलेल्या वित्तीय संस्था 
तसेच बँकांच्या बुडीत कर्जाची पुनर्रचना करुन अशा बँकांच्या ग्राहकांचे आर्थिक हित 
जपण्यासाठी गतवर्षी नॅशनल असेट रिकन्स्ट्रकान कंपनीची स्थापना केली आहे. 
त्याचप्रमाणे राज्यातील शासनाचा कोणत्याही प्रकारे संबंध येत असलेल्या तसेच संकटात 
सापडलेल्या किंवा संकटात सापडण्याची शक्यता असलेल्या मालमत्तांची पुनर्रचना करुन 
त्यांचे संवर्धन किंवा उचित विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी 
स्थापन करण्याचे राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 


राज्य शासनाचा जमीन, भागभांडवल, अंशदान, अनुदान, कर्ज, कर्जहमी व अन्य 
अनुषंगिक कारणाने सहभाग आला आहे BAM राज्यातील आजारी असलेल्या, पारदर्शक 
कारभार न करणाऱ्या निमशासकीय, सार्वजनिक, सहकारी संस्थांची पुनर्रचना करुन 
त्याअन्वये सदर संस्थांमधील भागीदार, सभासद, लाभधारक, अथवा सर्वसामान्य जनतेचे 
आर्थिक तसेच अन्य अनुषंगिक हित जपण्यासाठी “MAHA ARC LIMITED” ही कंपनी 
याद्वारे स्थापन करण्यात येत आहे. 


२. Wey “MAHA ARC LIMITED” कंपनीचे भागभांडवल रु.१११ कोटी निश्चित 
करण्यात आळे असून कंपनीची रचना खालीलप्रमाणे असेल :- 


अपर मुख्य सचिव (वित्त) - अध्यक्ष, 

सचिव (वित्तीय सुधारणा) - व्यवस्थापकीय संचालक, 
प्रधान सचिव (व्यय) - संचालक, 

अपर मुख्य सचिव (सहकार) - पदसिद्ध संचालक, 
प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) - पदसिद्ध संचालक, 

प्रधान सचिव (उद्योग) - पदसिद्ध संचालक, 


सदर संचालक मंडळात बदल करण्याची विभागास मुभा असेल. याशिवाय २ स्वतंत्र 
संचालक सदर कंपनीवर नियुक्‍त करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासाउ- २०२२/प्र.क्र.१०/सा.उ. 


३. Wak “MAHA ARC LIMITED” कंपनीचे भागधारक म्हणून खालील 
अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


श्री. मनोज सौनिक- अपर मुख्य सचिव (वित्त), 
श्री. ओम प्रकाश गुप्ता- प्रधान सचिव (व्यय), 

श्री. राजगोपाल देवरा- प्रधान सचिव (नियोजन), 
श्रीमती stort ए. - सचिव (वित्तीय सुधारणा), 

श्री. विवेक दहिफळे- सहसचिव (व्यय), 

श्री. पांडूरंग जाधव- सहसचिव (अर्थसंकल्प), 
श्री. जमीर होख - सहसचिव (व्यय-१. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२२०९२७११५४५८५३०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Vijay Dattatraya Shind 
f Maharashtra, ou=Finance 


०५ DN: 
Vij a y Da tta t fa ya Department, postalCode=400032, 
25.4.20=8d58 1ef6f2af20d8264faa9b{bdc369f04ef3e0ca7 
b45b7276f2b2f4ed683d3 
. lumber=d744ab8f2aedd786e4act89a52d8cb228(34 
S h In e 24f| bbb8bb414195601 bbdf9f6a5, cn=Vijay Dattatraya 


Date: 2022.09.27 12:00:00 +05'30 


(fa. द. शिंदे) 
सह सचिव, वित्त विभाग 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा. मुख्य सचिव 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, सहकार, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.प्रधान सचिव, वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.सर्व सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१३.बहूजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासाउ- २०२२/प्र.क्र.१०/सा.उ. 


१४.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी .ओ., NaH क्रमांक १, योगक्षेम 
समोर, वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२० 

१५.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन,एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई-४ 

१६.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब 
मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३ 

१७.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस(आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५ 

१८. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, 
मुंबई-२१ 

१९.शिवसेना, 

२०.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

२१.निवडनस्ती (साउ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


